केंद्र पुरस्कृत “मिशन शक्‍ती” या योजनेच्या “सखी 
निवास” नोकरी करणाऱ्या महिलांचे वसतीगृह या 
घटक योजनेकरिता निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०२३/प्र.क्र.१८९/का.२ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-१ नोव्हेंबर, २०२३. 
प्रस्तावना :- 
केंद्र पुरस्कृत “मिडान शक्‍ती” या योजनेच्या “सखी निवास” नोकरी करणाऱ्या महिलांचे वसतीगृह या घटक 
योजनेच्या २२३५ सी५३७ केंद्र हिस्सा ६०% व २२३५ सी५४६ राज्य हिस्सा ४०%, या दोन्ही लेखाशिर्षाखालील ३१ 
सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्िष्टांमधून प्रत्येकी रु.१०००/- इतक्या रकमेची देयके कोषागारात सादर करुन 
Treasury Integration व Mapping पूर्ण करुन, सदर 51_5 (State Linked Scheme) Activate करण्याची प्रक्रीया 
पूर्ण करण्याकरिता निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत “मिडान शक्‍ती” या योजनेच्या “सखी निवास” नोकरी करणाऱ्या महिलांचे वसतीगृह या घटक 
योजनेंतर्गत PFMS प्रणाळीवर ॥॥-४६९ या SLS चे Treasury Integration पूर्ण करणे व सदर SLS Activate 
करण्याकरिता खालील तक्त्यातील रकाना क्र.१ येथील लेखाशीर्ष/उद्दिष्टामध्ये रकाना क्र.२ येथे नमूद 
अर्थसंकल्पित तरतुदीमधून रकाना क्र.४ येथे नमूद केल्याप्रमाणे एकूण रु.२०००/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फ़क्त) 
इतका निधी या शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे:- 


(रुपये हजारात) 
लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत । यापूर्वी या आदेशान्वये 
निधी वितरीत निधी | वितरीत करण्यात 
२०२३-२४ येत असलेला निधी 
ee ल:- _. | २ ३ FB 
2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण ४६४५८.०० 7 शि 


०२, समाज कल्याण 
१०३, महिला कल्याण 

(30), “Part शाक्‍ती”-“सामर्थ्य*-“सखी निवास* 
(30)(09), नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृह 
“सखी निवास”, (केंद्र हिस्सा ६०%) (२२३५सी५३७) 
३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


(30)(02), नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृह | ३०९७२.०० ia | | (00 
“सखी FAA”, (राज्य हिस्सा ४०%) (२२३५सी५४६) 
३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


एकूण ७७४२३०.०० | 0,00 2.00 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०२३/प्र.क्र.१८९/का.२ 


२. उपरोक्तप्रमाणे आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी निधी वितरीत केल्यानंतर केंद्र पुरस्कृत “FR 
शक्‍ती” या योजनेच्या “सखी निवास” नोकरी करणाऱ्या महिलांचे वसतीगृह या घटक योजनेंतर्गत PEMS प्रणालीवर 
॥॥-४६९ या SLS चे Treasury Integration Yt करण्याबाबत व सदर SLS Activate झाल्याबाबतची खातरजमा 
करण्यात येऊन, त्याबाबतचा अहवाल झासनास सादर करावा. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३११०११७३६०३३८३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRASAD VINAYAKRAO KULKARN 


I 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND 
Pp RASA D Vi N AYA KRAO CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=83b8be9eb843ddéeccbdéaa4f9eecdOb5f7aca67ff32b2eef7b 
9ed2d85ab9442, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KU L KA R N | serialNumber=7D19730DDF785210D50C28934B75E9B7B4F5D06B618 


1CF1901CE3E48EC9E3985, cn=PRASAD VINAYAKRAO KULKARNI 
Date: 2023.11.01 17:36:00 +05'30' 


(प्र.वि. कुलकर्णी ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


शन 
al 
oi 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.मंत्री महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 
मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे, 

महालेखापाल, 2/9 (लेखा व अनुज्ञेयता) / लेखापरीक्षा (मुंबई/नागपूर), 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहर / मुंबई उपनगर, 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र, 

सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
उपायुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे, 

सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 

अवर सचिव (का.४/अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांना सदर निधी बी.डी.एस. 
प्रणालीवर वितरीत करण्याचा विनंतीसह अग्रेषित, 

१८) सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१९) निवडनस्ती, का-०२. 


>) 


५५॥६४५ 


mm 


S Co 
ee a 


aon 


Go 
99 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 
१६ 
१७ 


we Dl OUD lw CLS lee Ca 


पृष्ठ २ पैकी २ 


